RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


भाग चार 


वर्ष १, अंक ४ 


बुधवार , मार्च ४ , २०१५ / फाल्गुन १३, शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 
सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५. - महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियम , १९ ७६ यात आणखी सुधारणा 

करण्याकरिता अधिनियम . 


पृष्ठे 
१-४ 


दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी मा . राष्ट्रपतींनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे , प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे. 


एम . ए . सईद , 
प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, 

महाराष्ट्र शासन , 
विधि व न्याय विभाग . 


सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५ . 
( मा . राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक ४ मार्च २०१५ रोजी प्रथम प्रसिद्ध 

केलेला अधिनियम .) 
महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियम, १९ ७६ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम . 

ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियम , १९ ७६ यामध्ये आणखी 
महा.९. सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सेहेचाळिसाव्या वर्षी, याद्वारे , पुढीलप्रमाणे अधिनियम 
करण्यात येत आहे 
या अधिनियमास महाराष्ट्र प्राणी रक्षण ( सुधारणा ) अधिनियम , १९९ ५, असे म्हणावे. 

संक्षिप्त नाव. 
(१ ) 


१ ९ ७७ चा 


१ . 


भाग चार - ८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मार्च ४, २०१५ / फाल्गुन १३, शके १९ ३६ 


. 


" 


सन १ ९ ७७ चा 

महाराष्ट्र 


२ . 


असा 


महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियम , १९ ७६ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य अधिनियम 
अधिनियम क्रमांक करण्यात आला आहे) यामधील, पूर्ण शीर्षकामध्ये “ गायींची कत्तल करण्यास मनाई ” या मजकुराने सुरू होणाऱ्या 
९ याच्या पूर्ण आणि “ इतर विवक्षित प्राण्यांचेरक्षण करण्याची ” या मजकुराने समाप्त होणाऱ्या मजकुराऐवजी पुढील मजकूर 

शीर्षकाची 
सुधारणा. दाखल करण्यात येईल : 

दुधासाठी, पैदाशीसाठी , ओझी वाहण्याच्या कामासाठी किंवा शेतीविषयक प्रयोजनांसाठी उपयुक्त असलेल्या 
गायींची, वळूची व बैलांची कत्तल करण्यास मनाई करणे आणि त्यांचेरक्षण करणे व उक्त योजनांसाठी उपयुक्त 
असलेल्या इतर विवक्षित प्राण्यांचेरक्षण करण्याकरिता त्यांची कत्तल करण्यावर निर्बंध घालणे यांसाठी " 

३ . मुख्य अधिनियमाच्या उद्देशिकेमधील “ गायींची कत्तल करण्यास मनाई ” या मजकुराने सुरू होणाऱ्या 
महाराष्ट्र 

आणि “ इतर विवक्षित प्राण्यांचे रक्षण करण्याची ” या मजकुराने समाप्त होणाऱ्या मजकुराऐवजी पुढील मजकूर 
अधिनियम क्रमांक 

९ याच्या दाखल करण्यात येईल 
उद्देशिकेची 
सुधारणा . दुधासाठी, पैदाशीसाठी , ओझी वाहण्याच्या कामासाठी किंवा शेतीविषयक प्रयोजनांसाठी उपयुक्त 

गायींची, वळूची व बैलांची कत्तल करण्यास मनाई करणे आणि त्यांचे रक्षण करणे आणि उक्त प्रयोजनांसाठी 
उपयुक्त असलेल्या इतर विवक्षित प्राण्यांचेरक्षण करण्याकरिता त्यांची कत्तल करण्यावर निर्बंध घालणे यांसाठी ". 


सन १ ९ ७७ चा 


उपयुक्त असलेल्या 


सन १ ९ ७७ चा 

४ . 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम १ मधील, पोट - कलम ( ४) मध्ये, “ गायींना ” या मजकुरानंतर “ वळुना 
महाराष्ट्र 

किंवा बैलांना ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल . 
अधिनियम क्रमांक 
९ याच्या कलम १ 

ची सुधारणा. 


सन १ ९ ७७ चा 

महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
९ याच्या कलम ५ 


“ 


ची सुधारणा . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ५ मध्ये, 

( अ) “ गायींची ” या शब्दानंतर “, वळूची किंवा बैलांची ” हा मजकूर तसेच “ गाय ” या शब्दानंतर 
वळू किंवा बैल ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल . 

( ब ) समास टीपेमधील, “ गायींची ” या शब्दानंतर “ , वळूची आणि बैलांची ” हा मजकूर जादा 
दाखल करण्यात येईल . 
६ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम ५ नंतर, पुढील कलमे समाविष्ट करण्यात येतील 


सन १ ९ ७७ चा 

महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
९ यामध्ये कलमे 

५ अ ते ५ ड 
समाविष्ट करणे. 


गाय , 
बैल यांची वाहतूक 


कत्तल करण्यासाठी 

(१ ) कोणतीही व्यक्ती, या अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून किंवा गाय, वळू किंवा बैल 
वळू किंवा 

यांची कत्तल करण्यात येईल किंवा कत्तल केली जाण्याची शक्यता आहे याची माहिती असतानाही, राज्यातील 
आणि निर्यात 

कोणत्याही ठिकाणाहून , राज्याबाहेरील कोणत्याही ठिकाणी, ती गाय , वळू किंवा बैल यांची अशी कत्तल करण्याच्या 
करण्यास प्रतिबंध. प्रयोजनासाठी , वाहतूक करणार नाही किंवा 

वाहतूक करण्यासाठी देणार नाही किंवा 

वाहतूक 

करण्याची व्यवस्था 
करणार नाही . 

( २) कोणतीही व्यक्ती , या अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून किंवा कोणतीही गाय, वळू किंवा बैल 
यांची कत्तल करण्यात येईल किंवा कत्तल केली जाण्याची शक्यता आहे याची माहिती असतानाही , एकतर 
प्रत्यक्षरीत्या किंवा त्याच्या अभिकर्त्यामार्फत किंवा नोकरामार्फत किंवा त्याच्यावतीने काम करणाऱ्या कोणत्याही 
अन्य व्यक्तींमार्फत , अशी गाय, वळू किंवा बैल यांची कत्तल करण्याच्या प्रयोजनासाठी, निर्यात करणार नाहीकिंवा 
महाराष्ट्र 

राज्याबाहेर निर्यात करण्याची व्यवस्था करणार नाही. 


३ 


गाय , 


वळू 


लावण्यास 


वळुचेकिंवा 


७ . 


९ याच्या कलम ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ४, २०१५ / फाल्गुन १३, शके १९ ३६ 

किंवा 
५ ब. कोणतीही व्यक्ती, कत्तल करण्यासाठी किंवा कोणतीही गाय , वळू किंवा बैल यांची कत्तल करण्यात 

बैल यांची अन्य 
येईल हे माहीत असून किंवा तसे मानण्यास कारण असताना, अशी गाय , वळू किंवा बैल यांची खरेदी करणार नाही , कोणत्याही 

पद्धतीने विक्री , 
विक्री करणार नाही किंवा त्याची अन्यथा विल्हेवाट लावणार नाही किंवा खरेदी करण्यासाठी, विक्री करण्यासाठी खरेदी करण्यास , 

विल्हेवाट 
किंवा अन्यथा विल्हेवाट लावण्यासाठी देणार नाही . 

प्रतिबंध . 
५ क . त्या त्यावेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, गाय, वळू किंवा 

बैल यांचे मांस 
कोणतीही व्यक्ती, या अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून कत्तल केलेल्या कोणत्याही गायीचे, 

ताब्यात ठेवण्यास 
बैलाचे मांस स्वतःच्या ताब्यात ठेवणार नाही. 

मनाई . 

महाराष्ट्र 
५ ड . कोणतीही व्यक्ती, महाराष्ट्र राज्याबाहेर कत्तल केलेली कोणतीही गाय, वळू किंवा बैल याचे मांस 

राज्याबाहेर कत्तल 
आपल्या ताब्यात ठेवणार नाही. ”. 

कलेली गाय , वळू 
किंवा बैल यांचे 
मांस ताब्यात 
ठेवण्यास मनाई . 

सन १ ९ ७७ चा 
मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८ मध्ये, 

महाराष्ट्र 

अधिनियम क्रमांक 
( अ ) पोट -कलम ( २ ) नंतर पुढील पोट -कलम जादा दाखल करण्यात येतील 

ची 
( ३) पोलीस उप -निरीक्षकांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्यालाकिंवा सुधारणा. 
याबाबतीत राज्य शासनाने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला कलम ५ - अ, ५-ब, ५ - क किंवा ५ -ड यांच्या 
तरतुदींचे अनुपालन केले जावे या दृष्टीने उक्त कलमांच्या तरतुदींचे पालन करण्यात आलेले आहे, याविषयी 
स्वतःची खात्री करून घेण्याकरता, 

( अ) गाय , वळू किंवा बैल यांची निर्यात करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या किंवा वापर करण्याचा 
उद्देश असलेल्या कोणत्याही वाहनात प्रवेश करता येईल, ते थांबवता येईल आणि त्याची झडती घेता येईल 
किंवा कोणत्याही व्यक्तीला त्या वाहनात प्रवेश करण्याचा, ते थांबवण्याचा आणि त्याची झडती घेण्याचा 
प्राधिकार देता येईल . 

( ब ) ज्याच्या बाबतीत कलमे ५ - अ , ५-ब , ५ - क किंवा ५ -ड यांच्या कोणत्याही तरतुदींचा भंग 
करण्यात आलेला आहे, भंग करण्यात येत आहे किंवा भंग केला जाणार आहे अशी गाय , 

वळू 

किंवा बैल , 
ज्या वाहनामध्ये ते आढळून आले असतील त्या वाहनांसह जप्त करता येईल किंवा जप्त करण्याचा प्राधिकार 
देता येईल आणि त्यानंतर अशा प्रकारे जप्त करण्यात आलेली गाय, वळू किंवा बैल आणि वाहने 
न्यायालयात हजर करण्यासाठी आणि ती हजर करण्यात येईतोपर्यंत त्यांच्या सुरक्षित अभिरक्षेसाठी आवश्यक 
त्या सर्व उपाययोजना करता येतील किंवा करण्याचा प्राधिकार देता येईलः 

परंतु , न्यायचौकशी होईपर्यंत जप्त करण्यात आलेली गाय, वळू किंवा बैल केवळ नजिकच्या ठिकाणी 
असलेले गोसदन, गोशाळा, पांजरपोळ, हिंसा निवारण संघ आणि अशा प्रकारे अभिरक्षेत ठेवण्याची इच्छा असलेल्या 
अशा प्रकारच्या अन्य प्राणी कल्याण संघटना यांच्या स्वाधीन करण्यात येईल , आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार , 
जोपर्यंत ते उक्त संस्था / संघटना यांच्यापैकी कोणत्याही संस्थेच्या / संघटनेच्या अभिरक्षेत राहतील त्या कालावधीसाठी 
आरोपी त्यांच्या देखभालीसाठी येणारा खर्च देण्यास दायी असेल . 

( ४ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ याच्या कलम १०० च्या झडती आणि जप्ती संबंधातील तरतुदी, शक्य 
होईल तेथवर या कलमाखालील झडती आणि जप्ती यांना लागू होतील . " 

( ब ) समास टीपेऐवजी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल : 

“ प्रवेश करण्याचा, झडती घेण्याचा, जप्त करण्याचा आणि अभिरक्षेत ठेवण्याचा अधिकार. 
मुख्य अधिनियमाच्या कलम ९ मध्ये, — 

महाराष्ट्र 
( अ) “ या अधिनियमाच्या कोणत्याही उपबंधाचा ” या मजकुराऐवजी, “ कलम ५ , ५- अ किंवा ५- ब अधिनियम क्रमांक 
च्या तरतुदींचा ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

( ब) “ सहा माहिन्यांपर्यंत ” या मजकुराऐवजी, “ पाच वर्षापर्यंत ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


~ 


. 


१ ९ ७४ चा 

२ . 


" 


सन १ ९ ७७ चा 


- 


९ याच्या कलम ९ 


ची सुधारणा . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मार्च ४, २०१५ / फाल्गुन १३ , शके १ ९ ३६ 


( क ) “ एक हजार रुपयापर्यंत ” या मजकुराऐवजी, “ दहा हजार रुपयांपर्यंत ” हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल ; 
( ड ) पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल : 

परंतु, न्यायालयाने न्यायनिर्णयामध्ये नोंद करून ठेवावयाच्या विशेष व पुरेशा कारणांवरून असेल 
ते खेरीजकरून , इतर बाबतीत , असा कारावास सहा महिन्यांपेक्षा कमी असणार नाही आणि असा दंड 
एक हजार रुपयांपेक्षा कमी असणार नाही ; 
( ई) समास टीपेऐवजी, पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

कलम ५, ५ - अ किंवा ५ - ब याच्या उल्लंघनाबद्दल शास्ती. 
मुख्य अधिनियमाच्या कलम ९ नंतर, पुढील कलमे समाविष्ट करण्यात येतील 

सन १ ९ ७७ चा 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
९ मध्ये कलमे ९ - अ 


“ 


. 


आणि ९ - ब 


समाविष्ट करणे . 


५ - ड 


करण्याबद्दल 


९ - अ. जो कोणी कलमे ५- क, ५-ड किंवा ६ यांच्या तरतुदींचे उल्लंघन करील त्यास , अपराधसिद्धीनंतर कलमे ५- क, 
एक वर्षापर्यंत असू शकेल अशी कारावासाचीकिंवा दोन हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल अशी दंडाची शिक्षा 

किंवा ६ यांचे 

उल्लंघन 
होईल . 

शास्ती. 
९ - ब. या अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल, कलम ९ किंवा ९ - अ अन्वये, शिक्षापात्र पुरावा सादर 

करण्याची 
असलेल्या अपराधाच्या कोणत्याही न्यायचौकशीमध्ये, गाय , वळू किंवा बैल यांची कत्तल, वाहतूक , राज्याबाहेर 

जबाबदारी 
निर्यात , विक्री , खरेदी किंवा त्यांचे मांस ताब्यात ठेवणे हे या अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून आरोपींवर असणे. 
करण्यात आलेले नव्हते , हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर असेल . " 


सन १ ९ ७७ चा 
१० . मुख्य अधिनियमाच्या कलम १० मध्ये, 

महाराष्ट्र 
( अ ) “ दखलपात्र ” या शब्दानंतर “ आणि बेजमानती " 

हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; अधिनियम क्रमांक 

९ याच्या कलम 
( ब) समास टीपेमध्ये, “ दखलपात्र ” या शब्दानंतर “ आणि बेजमानती ” हा मजकूर दाखल करण्यात 

१० ची 

सुधारणा. 
येईल . 

सन १ ९ ७७ चा 
११. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ११ मध्ये, 

महाराष्ट्र 
कलम ९ ” या मजकुरानंतर “ किंवा कलम ९ - अ ” हा मजकूर जादा दाखल करण्यात येईल . 

अधिनियम क्रमांक 
९ याच्या कलम 
११ ची सुधारणा. 


“ 


१२. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १४ मध्ये, 

सन १ ९ ७७ चा 
( अ) खंड ( अ) मध्ये, “ गायीखेरीज ” या शब्दाऐवजी “ गाय , वळू व बैल यांच्याखेरीज ” हा मजकूर क्रमांक ९ याच्या 

महाराष्ट्र अधिनयम 
दाखल करण्यात येईल ; 

कलम १४ ची 
( ब ) खंड ( ब) मध्ये, “ गायीखेरीज ” या शब्दाऐवजी “ गाय, वळू व बैल यांच्याखेरीज ” हा मजकूर 

सुधारणा. 
दाखल करण्यात येईल ; 

( क ) खंड ( क ) मध्ये, “ गायीखेरीज ” या शब्दाऐवजी “ गाय, वळू व बैल यांच्याखेरीज ” हा मजकूर 
दाखल करण्यात येईल . 
१३. मुख्य अधिनियमाला जोडलेल्या अनुसूचीतील “ वळू , 

वळू , बैल ” हे शब्द वगळण्यात येतील . सन १ ९ ७७ चा 

महाराष्ट्र 
अधिनयम क्रमांक 
९ याच्या 
अनुसूचीची 
सुधारणा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


